४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ५ , २०२२ / पौष १५ , शके 


१ ९ ४३ 


, 


, 


. 


- 


1 


1 


, 


1 


, 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( महाराष्ट्र सुधारणा 
अधिनियम २०१८ ) कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक अका . - उपजि ( भूसं . क्र . ३ ) वि.पा.वि.म. - कावि - ०५-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण - ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ – अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आलेला आहे . ) याद्वारे असे सूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनीक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दी पुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेला कोणत्याही हाणीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे . ) त्यांच्या नियम 
१० , उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्रीमती शिवनंदा लंगडापूरे , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक -३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
नागपूर यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - अ - ६५-२०१९ -२०२० , प.ह.नं. ७६ , गाव सोमनाळा , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


f 


सर्वे क्र . 


हे . आर 


१ 


५७/१ 


१ १ ९ 


२ 


७१ 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ५ , २०२२ / पौष १५ , शके १ ९ ४३ 

९ 


अनुसूची - एक - चालू 


( 
१ 
) 


( 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 
० २३ 


3 


७४/१ 
७ ९ / १-१ 


४ 


० ८१ 


Moc W 


५ 


० २० 


७ ९ / २-१ 
८१/१ 


६ 


० ९ ६ 


एकूण 


४३ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: गोसेखुर्द प्रकल्प . 

गोसेखुर्द धरणाअंतर्गत बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत . 
: गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत असून योजनेची सिंचन क्षमता निर्मितीचे उध्दीष्ट साध्य करणेसाठी 
संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ शेतीसाठी , सार्वजनीक पाणीपुरवठा व 
उद्योगधंदे करीता होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


, 


अनुसूची - तीन 


- 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापीत होत नाही . 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास : 

भूमी संपादन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 

मुंबई , यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनीयमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : निरंक 


आ . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


इ . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : निरंक 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


, 


नागपूर : 
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ . 


श्रीमती शिवनंदा लंगडापुरे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 


ना . - एक -२ ( १७३० ) 


- 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


